शाळेय पोषण आहार योजनेसाठी 
निधी वितरण (सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ मार्च, २०१९ 
वाचा:- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
२) केंद्र शासनाचे Sead क्र. F.No.3-3/209¢-Desk (MDM) दि.२७/०४/२०१८ 
3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३, 
दि.१५/०५/२०१८ 
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
दि. १७/०५/२०१८ 
५) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-3/209¢-Desk (MDM) दि.२६/०९/२०१८ 
६) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. F.No.3-3/209¢-Desk (MDM) दि.२६/०९/२०१८ 
७ शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३, 
दि. ०५/१०/२०१८ 
८) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
दि. ११/१०/२०१८ 
९) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-3/209¢-Desk (MDM) दि.०३/०१/२०१९ 
१०झाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. झापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३, 
दि. २३/०१/२०१९ 
११ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
दि. ३०/०१/२०१९ 


प्रस्तावना :- 
शालेय पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत केंद्र हिस्स्याचा दुसर्‍या हप्त्यातील निधी रु.३९६६५.९६ 


लक्ष केंद्र शासनाने दि.०३/०१/२०१९ च्या पत्रान्वये वितरीत HS आहे. केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या केंद्र 


हिऱ्याच्या रु.३९६६५.९६ लक्ष इतक्या रकमेपैकी सर्वसाधारण (General Head) लेखाशिर्षाखाळील रु.२९६७८.०७ 


लक्ष निधी व या योजनेसाठी केंद्र : राज्य हिऱ्याचे प्रमाण विचारात घेता, सर्वसाधारण (General Head) 


लेखाशिर्षाखालील रु.१९७८५.३८ लक्ष निधी राज्य हिस्सा मिळून एकूण सर्वसाधारण (General Head) 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


लेखाशिर्षाखालील रु. ४९४६३.४५ लक्ष निधी शासनाच्या संदर्भाधिन दि. २३/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 


वितरीत करण्यात आला आहे. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र हिस्स्यातून अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 


(5057) लेखाशिर्षाखाली रु.५२३९.८७ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली 


रु.४७४८.०२ लक्ष असा एकूण रु. ९९८७.८९ लक्ष निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीच्या 


प्रमाणात राज्य हिस्स्यातून अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (5057) लेखाशिर्षाखाली रु.३६७२.४१ लक्ष आणि 


आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली रु.३०८.९१ लक्ष असा एकूण रु.३९८१.३२ लक्ष इतका निधी 


वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी व त्याप्रमाणात राज्य हिस्स्याचे प्रमाण 


विचारात घेता केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून रू.१३९६९.२१ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र हिस्स्यातून अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (SCSP) लेखाशिर्षाखाली 


रु.५२३९.८७ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली रु.४७४८.०२ लक्ष असा एकूण 


रु. ९९८७.८९ लक्ष निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्स्यातून 


अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (SCSP) लेखाशिर्षाखाली रु.३६७२.४१ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या 


(TSP) लेखाशिर्षाखाली रु.३०८.९१ लक्ष असा एकूण रु.३९८१.३२ लक्ष इतका निधी वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. 


त्यानुसार केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी व त्याप्रमाणात राज्य हिस्स्याचे प्रमाण विचारात घेता केंद्र व राज्य हिस्सा 


मिळून रू.१३९६९.२१ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र हिस्स्यातून अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (SCSP) लेखाशिर्षाखाली 


रु.५२३९.८७ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली रु.४७४८.०२ लक्ष असा एकूण 


रु. ९९८७.८९ लक्ष आणि त्या प्रमाणात राज्य हिस्स्यातून अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (58057) लेखाशिर्षाखाली 


रु.३६७२.४१ लक्ष आणि आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाली रु.३०८.९१ लक्ष असा एकूण 


रु.३९८१.३२ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. म्हणजेच केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून 


रू.१३९६९.२१ लक्ष इतका निधी सदर शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. प्रस्तुत निधीची लेखाशिर्ष 


निहाय विभागणी खालीलप्रमाणे आहे.:- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पित तरतूद 
२०१८-१९ 


वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 


०१- प्राथमिक शिक्षण, (09) (१५) 


अनुदाने (वेतनेत्तर) 


१. मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 


महानगरपालिका  क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (he पुरस्कृत 
योजन) (केंद्र हिस्सा) (२२०२ ३८०६), ३१ सहायक 


रु. ११११५१.२० लक्ष 


रु. ९७४७.८९ लक्ष 


०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) 


अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


२. मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 


महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (he पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), ३१ सहायक 


रु. ५६०००.०० लक्ष 


रु. ३६७२.४१ लक्ष 


०१- प्राथमिक शिक्षण, (०३) (03), 
महानगरपालिकेसाठी झालेय पोषण 


३८२४), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


३. मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 


कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा) (२२०२ 


रु. ४९७८.६६ लक्ष 


रु. २४० लक्ष 


०१- प्राथमिक शिक्षण, (03) (08), 
महानगरपालिकेसाठी asad पोषण 


8, मागणी क्रमांक $-2,2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 


कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) 
(२२०२ ३८३३), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


रु. 3004.28 लक्ष 


रु. २५८.९१ लक्ष 


५. मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१- प्राथमिक शिक्षण, (03) (04), 
महानगरपालिका, नगरपालिका व स्थानिक 
संस्थेच्या क्षेत्रातील शाळांसाठी शाळेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) 
(२२०२ ३८४२), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


रु. ५०.०० लक्ष 


रु. ५०.०० लक्ष 


एकूण 


रु. १७५१८५.७५ लक्ष 


रू. १३९६९.२१ लक्ष 


२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ६ ते १० मधील अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या परिशिष्टातीळ 


अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र. १, २, ३, ५, ६व ७ 


मधील बाबी या आदेशासाठी लागू नाहीत. परिशिष्टातील मुद्दा क्र. ४ नुसार केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त 


झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८/अर्थोपाय, दिनांक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


१६/०१/२०१९ अन्वये दिलेळे आहेत. सदर निधीचा विनियोग वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या 


परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९११४१४३०७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Suvarna 
Siddharth Kharat 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashti '=School Educati 
And Sports Departmen ICode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=065279b98828b1456ad0d62a97fa45eee948af8abe5a271 
04d4e132c5bd1d93 Suva ddharth Kharat 

Date: 2019.03.29 15:07:40 +05'30' 


(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

) 

) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
१४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (स्वी 

) 

) 

) 

) 


शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


